नेत्र शल्य चिकित्सक या संवर्गातील पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने देण्यात 
आलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Sa क्रमांकः पदोन्न-११२२/प्र.क्र.२८३(३)/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ : (१ सा. आ. वि., शासन आदेशा क्र.पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१२/सेवा-२, दि.०१ ऑगस्ट, २०२२. 
शासन Bear: 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “वैद्यकीय अधिकारी” या संवर्गात कार्यरत 
अधिकाऱ्यांना “नेत्र शल्य चिकित्सक” या संवर्गातील पदावर संदर्भाधीन शासन आदेश दि.०१.०८.२०२२ अन्वये 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर शासन आदेशातील खालील वैद्यकीय 
अधिकारी यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार स्तंभ क्र. (४) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 


अ. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम संदर्भाधीन शासन पदोन्नतीनंतरची सुधारीत पदस्थापना 
क्र. आदेशानुसार पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
शं डॉ. नरेंद्र तुकाराम खेडकर, नेत्र हाल्यचिकित्सक, शल्य चिकित्सक, सामान्य 
वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, | विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, जि नंदूरबार . 
नंदूरबार रुग्णालय, जिल्हा नाशिक 
२. | डॉ. चंद्ररोखर जी. आपनगिरे, नेत्र डाल्यचिकित्सक, नेत्र शल्यचिकित्सक, 
वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, । नेत्र रुग्णालय, मांडवी, नेत्र रुग्णालय, नांदेड 
हिंगोली जिल्हा नांदेड (डॉ.शिरसीकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
३. | डा. बाळासाहेब जोशी, नेत्र हाल्यचिकित्सक, नेत्र हाल्यचिकित्सक, सामान्य 
वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय, । जिल्हा रुग्णालय, रुग्णालय, सिंधुदुर्ग 
सिंधुदुर्ग, जिल्हा रत्नागिरी 


झासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-११२/प्र.क्र.२८३(३)/सेवा-२ 


२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधीन शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 
३. सदरहू आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. डॉ. शिरसीकर हे पदस्थापनेविना राहणार असल्याने व त्यांच्या मूळ संवर्गातील पदस्थापनेचे आदेशा 


यथावकाश निर्गमित करण्यात येणार असल्याने, पुढील आदेझ्ापर्यंत डॉ. शिरसीकर हे उप संचालक, आरोग्य 
सेवा लातूर मंडळ, लातूर या कार्यालयात हजर होतील व त्यांचे मुख्यालय तेच राहील. 


५. वरील अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांना मूळ पदस्थापना आदेशानुसार कार्यमुक्त केल्यानंतर ते 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होऊ शकले नाहीत, ST अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कारणास्तव देय/अनुज्ञेय रजा 
(वैद्यकीय प्रमाणपत्रा शिवाय) मंजूर करण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुख/ प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख 
यांनी करावी. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२०१३३१००१२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SH IVD AS Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
D 


IN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, postalCod: 


MAHADEO SSS seas 
DHULE ay a a 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 
६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
७. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-११२/प्र.क्र.२८३(३)/सेवा-२ 


८. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 

९. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

qo, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय (सवी 

११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१४. प्रधान सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 

१५. सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 

१६.सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांचे मार्फत) 
१७. निवडनस्ती सेवा-२ 


KKEKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


